सोलापूर जिल्ह्यातील मंगळवेढा तालुक्‍यात 
जगतज्योती महात्मा बसवेश्वर यांचे स्मारक 
उभारण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या 
अध्यक्षतेखाली गठित केलेल्या समिती रद 
करणेबाबत . 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः- स्मारक-२०१८/प्र.क्र.२९४ /यो-११ 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान मार्ग 
फोर्ट, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख:- ६ एप्रिल, २०२२ 
वाचा :- 
१) शासन निर्णय क्रमांकः स्मारक-२०१६/प्र.क्र.०३/पंरा-९, दिनांक ११ ऑगस्ट, २०१६ 
२) शासन निर्णय क्रमांकः स्मारक-२०१६/प्र.क्र.१६७/पंरा-९, दिनांक २० मार्च, २०१७ 
३) शासन निर्णय क्रमांकः स्मारक-२०१६/प्र.क्र.१६७/यो-११, दिनांक १६ ऑगस्ट, २०१८ 
४) झासन निर्णय क्रमांकः स्मारक-२०१८/प्र.क्र.२९४/यो-११, दिनांक ११ मार्च, २०२२ 
शासन निर्णय:- 
उपरोक्‍त विषयाबाबत संदर्भ ४ येथील पत्रान्वये, सोलापूर जिल्ह्यातील मंगळवेढा 
तालुक्यात जगतज्योती महात्मा बसवेश्वर यांचे स्मारक उभारण्यासाठी जिल्हाधिकारी, सोलापूर 
यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित केलेली स्मारक समिती रद्द करण्यात येत आहे. 
२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०४०६१४५४५१२५२० असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


MANOJ DATTATRAYA © 
JADHAV 


(मनोज जाधव) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव. 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा.मंत्री /राज्यमंत्री (ग्रामविकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. मा.विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई. 
६. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

७. अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः स्मारक-२०१८/प्र.क्र.२९४ /यो-११ 


८. अपर मुख्य सचिव, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, फोर्ट, मुंबई. 
९. सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०. जिल्हाधिकारी,सोलापूर 
११. जिल्हा पोलीस अधिक्षक, सोलापूर. 
१२. मुख्य कार्यकारी, अधिकारी, जिल्हा परिषद, सोलापूर. 
१३. अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, सोलापूर. 
१४. कार्यकारी अभियंता, (बांधकाम), जिल्हा परिषद, सोलापूर 
१५. सहाय्यक संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालय विभाग, किंवा सहायक अभिरक्षक, वस्तुसंग्रहालयांतर्गत 
कार्यरत जिल्हास्तरीय अधिकारी. 
१६. संचालक, पुराभिलेख संचालनायाच्या अंतर्गत कार्यरत जिल्हास्तरीय अधिकारी. 
१७. मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ,सार्वजनिक बांधकाम भवन, मुंबई. 
१८. कला संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१९. सहाय्यक GASH, नगररचना किंवा नगर रचनाकार (नगर विकास विभाग), सोलापूर. 
२०. कला संचालक, मुंबई. 
२१. जिल्हा नियोजन अधिकारी, जि. सोलापूर. 
२२. उपविभागीय अधिकारी, मंगळवेढा, जि. सोलापूर 
२३. तहसिलदार, ता. मंगळवेढा, जि. सोलापूर. 
२४. मा.श्री.अमोल मिटकरी, विधानपरिषद सदस्य, रा.काटुसा, ता.अकोट, जि.अकोला 
२५. मा.विधानसभा सदस्य, मंगळवेढा-पंढरपूर, जि.सोलापूर 
२६. मा.विधानसभा सदस्य, सांगोला, जि.सोलापूर 
२७. मा.श्री.दिलीपराव सोपल, माजी विधानसभा सदस्य, रा.बारशी, जि.सोलापूर 
२८. मा.श्री.बसवराज पाटील, माजी विधानसभा सदस्य, रा.मुरुम, जि.उस्मानाबाद 
२९. मा.सिध्दाराम म्हेत्रे, माजी विधानसभा सदस्य, अक्कलकोट, जि. सोलापूर 
३०. श्री.हरिष पिंपळे, विधानसभा सदस्य, मुर्तिजापूर, जि.अकोला 
३१. श्री.मनोहर पटवारी, माजी आमदार, SEAR, जि.उस्मानाबाद 
32. मा.श्री.शिवानंद भिमाशंकर पाटील, रा.लक्ष्मी दहिवडी, ता.मंगळवेढा, जि.सोलापूर 
३३. डॉ.श्री.बसवराज मल्लेशा बगळे, रा.भंडारकवठे, ता.दक्षिण सोलापूर, जि.सोलापूर 
३४. श्री.संजीव मनोहर कवचाळे, रा.बोराळे, ता.मंगळवेढा, जि.सोलापूर 
३५. श्री.तुकाराम कुदळे, रा.मंगळवेढा शहर, ता.मंगळवेढा, जि.सोलापूर 
३६. श्री.अमरनाथ सिध्देश्वर कस्तुरे, रा.देगांव, ता.उत्तर सोलापूर, जि.सोलापूर 
३७. अँड.श्री.नंदकुमार भागवत पवार, रा.मरवडे, ता.मंगळवेढा, जि.सोलापूर 
३८. श्री.रमेश श्रीमंत भांजे, रा.अरळी, ता.मंगळवेढा, जि.सोलापूर 
३९. श्री. काकासाहेब कोयटे, कोपरगांव 
४०. श्री. गुरुनाथ बडुरे, तुळजापूर 
४१. अँड.श्री. शैलेश हवनाळे, मंगळवेढा, जि.सोलापूर 
४२. श्री.उदय चोंडे, लातूर 
४३. श्री.गंगाधर पटणे, नांदेड 
४४. श्री.विजय ऊर्फ संगाप्पा पाराप्पा बुरकुल, रा.मंगळवेढा, जि.सोलापूर 
४५. कार्यासन योजना-११ संग्रहार्थ 


es 


पृष्ठ २ पैकी 2 


